रस्ता सुरक्षा निधीमधून करावयाच्या खर्चाच्या 
प्रस्तावांमधील कामांना निधी वितरण करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमव्हीआर-०८१७/प्र.क्र.४०१/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १८ डिसेंबर, २०२३. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्र.एमव्हीआर-०७१६/प्र.क्र.३२४/परि-२, दि. ०१ सप्टेंबर, २०१६. 

२) शासन अधिसूचना क्र.एमव्हीआर-०७१६/प्र.क्र.३२४/परि-२, दि. १७ ऑक्टोबर, २०१६. 

३) रस्ता सुरक्षा निधी नियंत्रण समितीच्या दि.१२.०५.२०२१,दि.२६.०७.२०२१, 
दि.२२.१२.२०२१, दि.१२.०९.२०२२,दि.०२.०५.२०२३ व दि.१८.१०.२०२३ रोजी आयोजित 
बैठकीचे इतिवृत्त. 

४ शासन निर्णय क्र.एमव्हीआर-०८१७/प्र.क्र.४०१/परि-२, दि.३१ मे, २०२२,दि.१५.०२.२०२३ 
व दि.३०.०३.२०२३ 

५) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिळ,२०२३. 

६) परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.पआका/रस्ता सुरक्षा निधी/न.क्र.९८(२)/ 
२०१६/२०२३/जा.क्र.9६५१,दि.०३.०७.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


मा.सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र.२९५/२०१५ यामध्ये रस्ता सुरक्षा विषयक बाबींचा 
वेळोवेळी आढावा घेऊन मा.सर्वोच्च न्यायालयास अहवाल सादर करण्यासाठी रस्ता सुरक्षा 
समितीची स्थापना केली आहे. सदर समितीने रस्ता सुरक्षाविषयक कामकाजासाठी स्वतंत्रपणे 
रस्ता सुरक्षा निधी निर्माण करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार रस्ता सुरक्षासंदर्भात विविध 
प्रकल्पांना मान्यता देण्याकरीता संदर्भाधिन क्र.१ येथील दि.०१.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये 
"रस्ता सुरक्षा निधी नियंत्रण समिती" स्थापित करण्यात आलेली आहे. सदर समितीने वेळोवेळी 
मान्यता दिलेल्या प्रस्तावांमधील कामांना निधी वितरण करण्याच्या अनुषंगाने शासन निर्णय 
निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय : - 


रस्ता सुरक्षेच्या प्रयोजनासाठी सन २०२३-२४ या वर्षात मागणी क्र.बी-३, २०४१, 
वाहनावरील कर, (००) ००१, संचालन व प्रशासन, (०१) परिवहन आयुक्त, (०१) (०९) रस्ता सुरक्षा 
निधी (२०४१०५६४) (भारित) ३२, अंडादाने या लेखाशिर्षखाली रु.५०.०० कोटी इतका निधी 
अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. त्यापैकी २०.०० कोटी इतका निधी वित्त विभागाने बीडीएस 


प्रणालीवर वितरीत केला आहे. त्यानुसार, रु.२०.०० कोटी इतका निधी खालीलबाबींसाठी वितरीत 
करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


झासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०८१७/प्र.क्र.४०१/परि-२ 


विभाग / 
कार्यालय 


प्रस्ताव/खर्च करावयाची बाब 


रक्‍कम 
(रुपये कोटीत) 


वाहतूक 
पोलीस 
विभाग,नागपूर 


नागपूर हहर वाहतूक शाखेकरिता रस्ता सुरक्षा निधीमधून 
आधुनिक साधनसामग्री खरेदी करणेबाबत. 


एकूण रक्‍कम 


साधनसामग्रीचा तपशिल 
रुपये 


अ.क्र. नग 


न 


१ कोलेस्पीबल रोड Yo 
बॅरीकेड्स 


३००००० 


२ लोखंडी / स्टील 
बॅरीकेड्स 


३०००००० 


३ सोलर पोर्टेबल ट्रफिक | १० 
सिग्नल 


१५००००० 


र व्हीएमएस TS १० 


२५००००० 


१६००००० 


4 ट्रॅफिक इल्युमिनेटेड पोल | ८ 


एकूण रक्‍कम रु. | ८९,००,०००/- 


महाराष्ट्र राज्य 
रस्ते विकास 
महामंडळ 


महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्या इंटेलिजंट ट्रफिक 
मॅनेजमेंट RC (ITMS) या प्रकल्पासाठी आवश्‍यक वस्तु व सेवा 
करासह रु.७.२० कोटी व्यवहार्यता तफावत निधी (/७॥ मंजूर 
करणे. 


७.२० 


वाहतूक पोलीस 
विभाग, मुंबई. 


पोलीस आयुक्त, मुंबई यांच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने रु.११.२० 
कोटीच्या साधनसामुग्री खरेदीस मान्यता देण्यात येत आहे. 

रस्ता सुरक्षा निधीतून मंजूर असलेल्या अनुदानातून सूधारीत 
प्रस्ताव-११ पोलीस (वाहतूक) विभागाकडून सादर केलेल्या 
प्रस्तावामधील मुद्दा क्र. ८ मेटल बॅरिकेड व मुद्दा क्र. १० मधील 
ट्रॅफीक कोन या बाबी दि. ०१.०९.२०१६ रोजीच्या शासन 
निर्णयामध्ये नमुद नाहीत. सदर बाबी या वाहतूक नियंत्रण व रस्ता 
सुरक्षा यांच्याशी निगडीत असल्याने त्यास विशेष बाब म्हणून मंजूरी 
देणे. 

२) पोलीस (वाहतूक) विभागाने मागणी केलेल्या दुचाकी ६१ नगव 
चारचाकी १० नग ही वाहने खरेदी करण्यास मान्यता देणे व निधी 
उपलब्ध करुन देणे. 


४.२० 


परिवहन विभाग 


राज्यातील १६ परिवहन कार्यालयामध्ये CIRT पुणे यांच्यामार्फत १६ 
स्वयंचलित चलन चाचणी पथ (Automated Driving Test Track) 
उभारणीकरीता रु.१३६.५३ कोटी (कराव्यतिरिक्‍्त) म्हणजेच, 
रु.१६१.१८ कोटी (१८ टक्के जीएसटीसह) इतका निधी रस्ता सुरक्षा 
निधीमधून उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देणेबाबत. 


४.०० 


परिवहन विभाग 


Institute of Driving Training and research (IDTR), गोधनी, 
नागपूर येथील जागेच्या सपाटीकरणाच्या कामासाठी व जमीन 
खोदाईच्या कामासाठी रु.३.५८ कोटी इतक्या निधीचा प्रस्ताव. 


३.५८ 


एकूण 


१९.८७ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीआर-०८१७/प्र.क्र.४०१/परि-२ 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.५३२/२०२३/व्यय-८, दिनांक 
२८.११.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


2: सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३१२१८१५२५४९५०२९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SAGAR DHONDIRAM PATIL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
SAGAR क) 


2.5.4.20=b303a302c4285dac740589e585048fce69e2ef2ade0799 


db990bcdca3ead8311, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
D ) H O N D ) | RA M Pp AT | L serialNumber=0255578456B2F5C05285C172A57976163858393 
ED219ED428FAD29A0BBE29DEE, cn=SAGAR DHONDIRAM PATIL 


Date: 2023.12.18 15:46:52 +05'30' 


(सागर धों. पाटील ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 


—O 


) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

५) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 


A 


2) (0८ wv 


अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, रस्ते विकास महामंडळ, मर्या., मुंबई. 
पोलीस आयुक्त, मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, नागपूर. 

महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई yoo ०५१. 

वित्त विभाग (व्यय ८/कोषा ५/ अर्थसंकल्प १०) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

गृह विभाग (बीयुडी १/बीयुडी २/परिवहन ४) मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती/परि-२. 


(२ S&S m™ 


ma) 


qo 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
94 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


> «Has ware Se Se SI as ls OSs lle Sele 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


